श्रीमती मानसी मार्लेवार, नायब तहसिलदार, सक्षम 
प्राधिकारी ८, झो.पु.प्रा., मुंबई कार्यालय यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीस मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विसवा -२०२१/प्र.क्र. २९४/ई-९ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २३ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/कार्या.१२, दि.१७.१२.२०१६ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या.१२, दि.१६.०२.२०१८ 
3) महसूल व वन विभागाचे शासन आदेशा क्र. बदली-२०२०/प्र.क्र.१४१/ई-९, दि.२०.१०.२०२० 


शासन आदेठा:- 


श्रीमती मानसी मार्लेवार, नायब तहसिलदार यांची ३ वर्षाच्या काळावधीसाठी वाचा-३ येथील आदेशान्वये 
सक्षम प्राधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई या कार्यालयात प्रतिनियुक्ती करण्यात आली होती. आता, 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढूण टाकणे यांच्या 
काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम-४० मधील परिशिष्ट-२ मधील विहित अटी व शरर्तीना अधीन राहून 
श्रीमती मार्लेवार, नायब तहसिलदार यांचा प्रतिनियुक्तीचा कालावधी चौथ्या व पाचव्या वर्षाकरिता सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने वाढविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. श्रीमती मार्लेवार यांच्या चौथ्या व पाचव्या वर्षाचा प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी दि.१९.१०.२०२५ रोजी संपुष्टात 
येईल. सदर अधिकार्‍यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विभागीय आयुक्‍त, कोंकण यांनी त्यांच्या 
सेवा त्यांच्या मूळ विभागात तात्काळ प्रत्यार्पित करण्याबाबत आवऱ्यक ती दक्षता घ्यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२३१६१००२१३१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHRIKANT MADHUKAR 
MOHITE 


(श्रीकांत म. मोहिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
विभागीय आयुकत, कोंकण विभाग, कोंकण. 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 32. 
२. मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
३. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 


५. प्रधान महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई उपनगर. 

७. संबंधीत अधिकारी (विभागीय आयुक्‍त, कोंकण विभाग, कोंकण यांच्यामार्फत). 
८. निवडनस्ती, कार्यासन ई-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


